RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष २, अंक ५ ] शुक्रवार , फेब्रुवारी १२ , २०१६ /माघ २३ , शके १९३७ [ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


मपच 


यमा 


जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, ठाणे यांजकडून 
मुरबाड व शहापूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ 

( अनर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे ) 


क्रमांक सामान्य / कक्ष- ३/ टे - २/ नपा/ कावि / राजपत्र / २६६८ / २०१५ -१६. - मुरबाड नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मधील खालील 
उमेदवारांनी केलेला खर्चविहित मुदतीत सादर केलेला नसल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
चे कलम १६ ( १ड ) अन्वये या कार्यालयाचे आदेश दिनांक २७ जानेवारी २०१६ पासून पुढील तीन वर्षे मुरबाड नगरपंचायतीच्या सदस्य पदाची 
निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 


अ . क्र . 


उमेदवाराचेनाव 

( २ ) 
भोईर नारायण हेमा 
भगवान वालकु दिनकर 
सुलभा एस . देशमुख 


ठाणे, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१६ . 


डॉ . अश्विनी जोशी , 
जिल्हाधिकारी, ठाणे. 


भाग एक - अ ( को. वि .पु.) - ६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 . 


